बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०८ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.बाळसं-२०११/प्र.क्र.३१३/का.०८, दि.०९ ऑक्टोबर, 
२०१३. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिळ, २०१८. 
३. शासन निर्णय समक्रमांक दि.१९ जून, २०१८. 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(१५) (०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी ९०६) या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन 
योजनेसाठी सहायक अनुदान (वेतनेतर) करिता ₹१५,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी फक्त) इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पित असून अद्यापपर्यंत ₹५,२५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी पंचवीस लाख फक्त) इतका 


निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयाव्दारे शिल्लक अवितरीत ₹९,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी पंच्याहत्तर 
लाख फक्त) मधून ₹६,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी पंच्याहत्तर लाख फक्त) इतका निधी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधीचा विनियोग संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक दि.०२ एप्रिळ, २०१८ व दि.२५ जानेवारी, २०१९ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये ३१ सहायक अनुदानांतर्गत (वेतनेतर) वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.३० ऑक्टोबर, २०१८ च्या निधी वितरणाच्या शासन निर्णयात विहीत 
केलेल्या नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
पुणे यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८. 


षु : 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२१२१६१७४०९२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women and Child 
mita Vattatray~ > ळर 400032 
25. 


32, st=Maharashtra, 
1cf1e9285 1 8ffc98619187a 1 eféde2dd57c16934e9cb6672cc0 


2००२258008, 


1 serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e80711ece46 1c9dfd9c679b28f98e 
| Va a [ 79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 


Date: 2019.02.12 16:19:56 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय,पुणे 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


